महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: बीयुडी-१६१९/प्र.क्र.४४/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१९ 
विषय :- अमरावती व शिर्डी विमानतळ विकासासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
वाचा :-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८.०७.२०१९. 
२. मुख्य वित्तीय अधिकारी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचे पत्र 
क्र.मविविकं/मिहान/७३१, दि.१९.०८.२०१९ 


शासन ज्ञापन :- 

राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष (३०५३ ०१६४) खाली निधी वितरीत 
करण्यात येतो. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३-०१६४ मधील “बाब क्र.३१- सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)” खाली मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद रु.६५.०० कोटी व पुरवणी मागणी रक्‍कम 
रु.२२५.०० कोटी Ball एकूण रु. २९०.०० कोटी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या उपरोक्‍त परिपत्रकान्वये या निधीपैकी go टक्‍के मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. यापूर्वी मूळ अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून रु.२१,६६,६६,०००/- इतकी रक्कम महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीस लेखानुदान म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 
३. आता लेखाशिर्ष (3043 ०१६४) खाली मूळ अर्थसंकल्पिय रकमेच्या ६० टक्के मर्यादेत उपलब्ध 
रु.३९.०० कोटी तरतुदीतून उर्वरीत रु.१७,३३,३४,०००/- निधी अमरावती व शिर्डी विमानतळासाठी 
वितरीत करण्याबाबत प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावानुसार अमरावती व शिर्डी विमानतळासाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निधी महाराष्ट्र 
विमानतळ विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव- मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


बाब क्र. सन २०१९- | मूळ अर्थसंकल्पिय | लेख म्हणून| मूळ अर्थसंकल्पिय 
२० ची मूळ | तरतूदीच्या ६०% | यापूर्वी वितरीत | तरतूदीच्या ६०% मर्यादेत 
अर्थसंकल्पिय | मर्यादेत उपलब्ध | करण्यात आलेली। वितरीत करावयाची 
तरतूद तरतूद रक्‍कम उर्वरीत रक्‍कम 
शिर्डी विमानतळ पट्टी ६५,००,००,०० | 38,00,00,000 40,00,00,000 8,00,00,000 
विस्तारीकरण तसेच ० 
अतिरिक्त क्रॅश फायर टेंडर 
खरेदी करणे 
अमरावती विमानतळ धावपट्टी ११,६६, ६६,००० ८५,३३,३४,००० 
विस्तारीकरण व अन्य कामे 
एकूण ३९,००,००,००० २१,६६,६६,००० रु.१७,३३,२३४,००० 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये सतरा कोटी तेहतीस लाख चौतीस हजार फक्त) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी-१६१९/प्र.क्र.४४/२८-अ 


४. उपरोक्त खर्च " मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


५. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो विहीत मुदतीत खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत खर्चाचा आढावा 
वेळोवेळी झासनास सादर करण्यात यावा. 


६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाचे परिपत्रक दि.१ एप्रिल, २०१९ तसेच दि.८ जुले २०१९ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत असून सदर परिपत्रकातील प्रत्येक अटीची पूर्तता करण्यात आली आहे, असे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०८२७१५१३३४५००७ असा आहे. हे आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by BHARAT BUDHAJI GAWADE 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20= | d0b23c9b2e6456454666 1363400c4a360e6c6fbdefca273e2fSd2 
०43 


७९7, |Code=400032, street=MANTRALAYA MUMBAI, 


‘ode: 
serialNumber=af4e3993e4dd361 0fcb21aece361e641ad3d33d96f04d57673c4fc 


०72९510292, ou=GAD, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=BHARAT 
BUDHAJI GAWADE 


(भ.बु.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


उपसंचालक, विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा// (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवड नस्ती. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


